सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., 
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास 
महामंडळ मर्या., संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार 
विकास महामंडळ मर्या., महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त 
व विकास महामंडळ मर्या. या चार महामंडळांच्या 
अधिकृत भागभांडवलात वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र. ४६/महामंडळे 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :०८ जुन, २०२२. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारित सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत पुढिल चार 
महामंडळे कार्यरत आहेत. (१) महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या. (२) साहित्यरत्न लोकशाहीर 
अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. (३) संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या. (४) 
महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या. उपरोक्‍त महामंडळामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 
मागासवर्गीय व्यक्तींची आणि दिव्यांग व्यक्तींची स्वयंरोजगारातून सर्वांगीण उन्नती व्हावी यासाठी अर्थसहाय्य 
उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर महामंडळांना शासनाकडुन व्यवस्थापकीय अनुदान व भागभांडवल उपलब्ध 
करुन देण्यात येते. राज्य शासनाच्या योजना महामंडळास देण्यात येणाऱ्या अधिकृत भागभांडवलाच्या निधीतून 
राबविण्यात येतात. महामंडळाची अधिकृत भागभांडवल मर्यादा ओलांडल्याने योजनांसाठी शासनांकडुन निधी 
पुरवठा करता येत नव्हता परिणामी महामंडळांना त्यांच्या योजना राबविण्यास अडचणी येत होत्या त्यास्तव 
महामंडळांच्या अधिकृत भागभांडवलात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेल्या महात्मा फुले मागासवर्ग विकास 
महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.५०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी,साहित्यरत्न लोकशाहीर 
अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु.३०० कोटी वरुन रु.१००० कोटी, संत 
रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या भागभांडवलाची मर्यादा रु. ७३.२१ कोटी वरुन रु.१००० 
कोटी तसेच महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा रु.५० 
कोटी वरुन रु.५०० कोटी इतकी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढिल अटींच्या अधिन राहून मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

१ अतिरिक्त भागभांडवल हे टप्प्याटप्पाने महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

2) महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना, तसेच वितरीत भागभांडवल याबाबत 
महामंडळाच्या अध्यक्षस्तरावर नियमितपणे आढावा घेण्यात यावा. तसेच याबाबतचा तपशिल नियोजन व वित्त 
विभागास सादर करण्यात यावा. 

३) प्राप्त होणाऱ्या अतिरिक्‍त भागभांडवलाचा विनियोग केवळ महामंडळाकडुन राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांकरीताच करण्यात येईल. इतर कोणत्याही बाबींकरिता याचा दुरुपयोग होणार नाही, 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी महामंडळाची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र. ४६/महामंडळे 


प्रस्तावित अधिकृत भागभांडवलाचा तपशील पुढीलप्रमाणे 


विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवळ, वितरीत भागभांडवल व 


(रु. कोटीत) 
अ.क्र महामंडळाचे नांव अधिकृत । वितरीत प्रस्तावित अधिकृत 
भागभांडवल | भागभांडवल | भागभांडवल 
Pe महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ ५००.०० ६३२.२४ १०००.०० 
२ संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ ७३.२१ ३०६.२१ १०००.०० 
३ साहित्यरत्न लोकशाहिर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ 300,00 328.0 4000.00 
8 महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ ५०.०० ४७.५२ ५००.०० 
२. वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४/का १४१३, दि. २७.०१.२२ अन्वये दिलेली मान्यता, तसेच 


दि. २८ VAIS, २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६०८११३७४१३४२२ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


RAJENDRA 
NATHA SAVAN 


(रा. ना. सवने) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


६. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. उपमुखमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 


८. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 

९. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधान भवन, मुंबई. 
१०. मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय ,मुंबई 
११. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय , मुंबई. 


१२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 


१३. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय ,मुंबई. 
१४. मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १ व 2, मुंबई व नागपुर. 


१५ 


ae 


. व्यवस्थापकीय संचालक, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ 


मर्यादित, नवीन प्रशासकीय इमारत क्र.२, ३रा मजला रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -२०२१/प्र.क्र. ४६/महामंडळे 


१६. व्यवस्थापकीय संचालक,महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या. जुहू सुप्रिम शॉपिंग 
सेंटर, गुलमोहर क्रॉस रोड नं.९, जे.व्ही.पी.डी. स्कीम, जुहू, मुंबई. 

१७. व्यवस्थापकीय संचालक, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ मर्या.बॉम्बे 
लाईफ बिल्डिंग, ५ वा मजला, ४५ वीर नरीमन मार्ग, मुंबई. 

१८. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या.मुंबई, ७४, 
तळमजला महाराष्ट्र गृहनिर्माण भवन (म्हाडा) वांद्रे (पूर्व) मुंबई. 

१९. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२०. निवड नस्ती- महामंडळे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


